मराठवाडा विभागातील सततच्या पाणी 
टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रथमत: 
पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रीडची निर्मीती करणे व 
सदर कामाचे नियोजन, अंमलबजावणी, 
परिचालन व देखभाल दुरुस्ती महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण या यंत्रणेमार्फत करण्यास 
परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मवॉगी- २०१८/प्र.क्र. २८८ /पापु १८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय ,मुंबई४०० ०३२ 
तारीख: ८ मार्च, २०१९ 


प्रस्तावना - 

मराठवाडा विभागातील सततच्या पाणी टंचाईवर कायस्वरूपी मात करण्यासाठी वॉटर ग्रीड 
योजनेचा पुर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करणेकरीता सर्वेक्षण व इतर प्रशासकीय कामासाठी ईस्रायल 
सरकारच्या मे. मेकोरोट (Mekorot) या कंपनी सोबत दिनांक १८ जानेवारी, २०१८ रोजी सामंजस्य 
करार करण्यात आला. सामंजस्य करारातील तरतुदीनुसार साधारणत: एक महिन्यात सर्वकष करार 
करणे आवश्‍यक असल्याने दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी सर्वंकष करार करण्यात आला आहे.. 

त्यानुषंगाने सदर कंपनीने बृहत आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून 
त्यासंदर्भातील एकूण ४ अहवाल सादर केलेले आहेत.. 


तद्नुषंगाने प्रथमत: पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रीडची निर्मीती करणे व सदर कामाचे नियोजन, 
अंमलबजावणी, परिचालन व देखभाल दुरुस्ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या यंत्रणेमार्फत करण्यास 
परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

मराठवाडा विभागातील सततच्या पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी wad 
पिण्याच्या पाण्यासाठी ४० |००० या दरडोईनुसार ळूप (Loop) पध्दतीने पाईपलाईनची ग्रीड करून 
Sea पाणी ठोक स्वरूपात सर्व गावांजवळ पोहोचविण्यासाठी ग्रीडची निर्मीती करणे व सदर कामाचे 
नियोजन, अंमलबजावणी, परिचालन व देखभाल दुरुस्ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या यंत्रणेमार्फत 
करण्यास झासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मवॉग्रीर०१८/प्र.क्र.२८८/पापु-१८ 


२. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सदर कामासाठी आवश्‍यक सविस्तर अंदाजपत्रके व आराखडे 
तयार करून प्रशासकीय मान्यतेसाठी झासनास सादर करावेत. 
2: सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाचा आहे. यापुर्वी 


याप्रस्तावाबाबत विविध लोकप्रतिनिधी तसेच पाण्याच्या क्षेत्रातील तज्ञांशी चर्चा करण्यासाठी आवश्‍यक 
कार्यवाही करावी. 
8. Usd संकल्पन करताना सर्व कायदेशीर तरतुदींचे व नियमांचे पालन करण्यात यावे. 
षु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८०/१९/ व्यय-३, दि.५.३.२०१९ 
च्या सहमतीने व मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८१७५८४९०६२८ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sham Lal Goyal 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
h a eal a ou=Watersupply And Sanitation Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=fef8a156550c1999143688f755340a6 


b9d3ad380fcde16709e4e63210467e734, 
serialNumber=19d0cb2b5b2018974e0c848af 


G | bd781451d1c4c0d347d2a12395c8dffac4670f 
9, cn=Sham Lal Goyal 


Date: 2019.03.11 11:36:10 +05'30" 


शामलाल गोयल 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय विधिमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व अप्पर सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग यांचे स्वीय सहायक, 

मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

११.सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, मुंबई. 


Cc “७ A  -5 


o~ 
«> 
° 


one 6 © 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः मवॉग्रीर०१८/प्र.क्र.२८८/पापु-१८ 


१२.विभागीय आयुक्‍त (सर्वी 

१३.संचाळक, समाज कल्याण संचालनालय, पुणे. 

१४.संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था बेलापूर, नवी मुंबई.. 

१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 

१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद/जालना/बीड/ 
१७. हिंगोली/परभणी/लातुर/नांदेड/उस्मानाबाद. 

१८. मुख्य अभियंता (सर्व) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

१९.अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता (सवी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 
२०. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
२१.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व नियंत्रण अधिकारी व सर्व कार्यासने. 
२२. शासकीय आय.आय.टी.संस्था, पवई,मुंबई. 

२३. सर्व शासकीय अभियांत्रिकी (पदविका) महाविद्यालये 

२४. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

२५. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद. 

२६. निवडनस्ती, कार्यासन पापु-१८. 


ae 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


